“आझादी का अमृत महोत्सव” साजरा 
करण्याच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम 
/उपक्रम आयोजित करण्याबाबत राज्यस्तर 
समिती स्थापना करणे . 


महाराष्ट्र शासन, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क.१०८/उद्योग-६, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२. 
दि. २१ जानेवारी, २०२२. 


वाचा-: १. सामान्य प्रशासन विभागाचे अर्ध शासकीय पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.६१/कार्या-२९अ 
दि.०८.१२.२०२१ 
२. मा.पंतप्रधान महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२०.०३.२०२१ रोजी झालेल्या निती 
आयोगाच्या ६ व्या नियामक परिषदेच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना- 


मा.पंतप्रधान महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२०.०३.२०२१ रोजी संपन्न झालेल्या निती 
आयोगाच्या ६ व्या नियामक परिषदेच्या बैठकीचे इतिवृत्तातील मुद्दा क्र.९.२ “ To mark the ७५ th 


year of Indian Independence state Governments to bring together all stakeholders and 
form different committees at the State an district level for celebrating the event.” यास 
अनुसरून स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षाच्या प्रसंगी वर्षभर करावयाच्या कार्यक्रमाबाबत सर्व विभागांनी व 
त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी कार्यवाहीस्तव एक कमिटी स्थापन करून 
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षाच्या प्रसंगी वर्षभर करावयाच्या कार्यक्रमाबाबत उचित कार्यवाही करावयाची 
आहे. हा आझादीचा अमृत महोत्सव दि.१२.०३.२०२१ ते दि.१५.०८.२०२३ या कालावधीत करण्याचे 
योजिले आहे.त्यानुसार या विभागाच्या अखत्यारित या प्रयोजनासाठी समिती गठीत करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षाच्या प्रसंगी वर्षभर करावयाच्या 
कार्यक्रमाबाबत उचित कार्यवाही करण्यासाठी या विभागाची राज्यस्तर समिती खालील प्रमाणे 


गठीत करण्यात येत आहे. 
अ.क्र पदनाम समितीतील पद 
pa | अपर मुख्य सचिव (उद्योग) ,मंत्रालय मुंबई अध्यक्ष 
२ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सदस्य 
३ | विकास आयुक्त ,उद्योग संचालनालय, मुंबई सदस्य 
४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग महामंडळ | सदस्य 
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य लघूउद्योग सदस्य 
विकास महामंडळ,मर्या. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क.१०८/उद्योग-६, 


६ | सर्व सहसचिव उद्योग प्रभाग, मंत्रालय मुंबई सदस्य 
fo । उपसचिव (अर्थसंकल्प शाखा) ,उद्योग ,उर्जा,कामगार विभाग सदस्य 
मंत्रालय मुंबई 
८. | कक्ष अधिकारी (उद्योग-६) उद्योग ,उर्जा,कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई | सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील;- 


१. या समितीने “आझादी का अमृत महोत्सव” अंतर्गत करावयाच्या कार्यक्रमाचा कृती आराखडा 
तयार करणे. 
२. क्षेत्रीय स्तरावरील समित्यांनी केलेल्या अंमळबजावणीचा आढावा घेणे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०११२३३२८२६१० असा आहे. सदर आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sanjay Shamkantt याण णाचा 


12ca7914a3c02f24aa23655f609F4 1f2d36b0ec57da4c7 1f1 
Yaaf08230a79, 


Degaonkar ———— 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- 
१) अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय मुंबई 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,मुंबई 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्या,मुंबई 

) 

) 


५) विकास आयुक्त ,उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती, उद्योग - ६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


